१४ a केंद्रीय वित्त आयोगच्या 


शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांना सन २०१७-२०१८ या 


आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/प्र.क्र.४८/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख :-२६मार्च, २०१८ 
वाचा :- 
१) केंद्र शासनाचे क्रमांक एफ.१३(४०)एफएफसी/एफसीडी/२०१७-१८, 
दि. २०.०३.२०१८ चे पत्र 
2) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. टिएफसी ८०१५/ प्र.क्र. १०६/ 
नवि-४, दि. ३.८.२०१५ 
3) शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग क्र. एफएफसी ८०१५/ प्र.क्र. १०६/ 
नवि-४, दि. १८.२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारश्ीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी सन २०१७-२०१८ च्या मुलभूत अनुदानाच्या 
दुसऱ्या हप्त्यापोटी रुपये ९५२.९१५० कोटी संदर्भाधीन अ.क्र. (१) येथील आदेशान्वये 
केंद्र शासनाने मुक्‍त केले आहेत. सदर अनुदान राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन 
अ.क्र. (१) येथील आदेशान्वये मुक्त करण्यात आलेला सन २०१७-२०१८ या आर्थिक 
वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा दुसरा हप्ता रु. ९५२.९१५० कोटी i) लोकसंख्या ii) 
क्षेत्रफळ या निकषा आधारे सर्व पात्र “ड” वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर 
पंचायतींना सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


येत आहे. सदर निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयात नमूद 
केलेली तसेच याबाबत स्वतंत्र आदेशाद्वारे विहित करण्यात येणारी कार्यपद्धती विचारात 
घेण्यात यावी. 


२. सदर रु. ९५२.९१५० कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्‍शाची रक्‍कम आर.टी.जी.एस./ एनईएफटी / 
ई.सी.एस. द्वारे तात्काळ वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.या निधीच्या 
वितरणाबाबत अधिकच्या सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
मुलभूत अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त 
तथा संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. 
सदर अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल अशा शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे 
अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०१७-२०१८ करिता प्राप्त 
झालेला मुलभूत अनुदानाचा दुसरा हप्ता वर नमुद केल्याप्रमाणे “ड” वर्ग 
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांना वितरीत करण्यांत येत असून 
सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ८००, इतर खर्च ,(००)(०३) 
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक 
अनुदान (कें.पु.यो.) (अनिवार्य), (२२१७ ९७४१) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१७-२०१८ या चालू वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणा-या 
तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


द. 


सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक १९/विआक, 


दिनांक २२.०३.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२६१४५९०४१०२५ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


igitally signed by Vivek Shankar Kumbhi 


Vivek Shank al ण वळी 


2.5.4.20=ef935067970760fbaec2fa421af2eac23d3b8737b99 
0883be0d8ef292ba28a2f, 


Ku | aa b h a [| INumber=5e37 16fd0fe6 1 ee87305882bc35ee7e7572938 
49e7435 1e2ab33e4eb40bfb646, cn=Vivek Shankar Kumbha 
2018.03.26 15:02:49 +05'30! 


(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, 
मुंबई 

महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय 
सहायक,मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ ,दिनांक:- २६मार्च,२०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट 
अ.क्र जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
॥- २? डर 8 
१ ठाणे उल्हासनगर महानगरपालिका २१०३६६५१२ 
२ ठाणे भिवंडी निजामपूर २९६०६४७४४ 
महानगरपालिका 
३ ठाणे मिरा-भाईदर महानगरपालिका ३४४१८६५५८ 
४ ठाणे कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका ७६५९८६३७ 
4 ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद १०९५२८२२५ 
६ ठाणे शहापूर नगरपंचायत ५६०७०७९ 
७ ठाणे मुरबाड नगरपंचायत ९९४६६१६ 
पालघर जव्हार नगरपरिषद ५४२९५६३ 
पालघर डहाणू नगरपरिषद २३१४०४५९ 
१० पालघर पालघर नगरपरिषद ३६८८८३८६ 
११ पालघर विक्रमगड नगरपंचायत ५०२६६०१ 
१२ पालघर तलासरी नगरपंचायत १०४३९७२६ 
१३ पालघर वाडा नगरपंचायत ८३४२८४८ 
१४ पालघर मोखाडा नगरपंचायत ७१५२४०३ 
१५ रायगड पनवेल महानगरपालिका ७५८२६५३३ 
१६ रायगड खोपोली नगरपरिषद ३३३२२१५७ 
१७ रायगड अलिबाग नगरपरिषद ८७९११५८ 
१८ रायगड महाड नगरपरिषद ११८९०७९९ 
१९ रायगड पेण नगरपरिषद १६९०४७८२ 
२० रायगड रोहा नगरपरिषद ८८२१६२२ 
२१ रायगड उरण नगरपरिषद १२८५१९९९ 
22 रायगड मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद ५५००७९७ 
२३ रायगड श्रीवर्धन नगरपरिषद ६७६९३९९ 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 

२४ रायगड माथेरान नगरपरिषद २७६९३६२ 
२५ रायगड कर्जत नगरपरिषद १३२२१६७९ 
२६ रायगड म्हसळा नगरपंचायत ५०४८५७१ 
२७ रायगड तळा नगरपंचायत ४८६०७६८ 
२ रायगड पोलादपूर नगरपंचायत २९१३७५६ 
२९ रायगड माणगांव नगरपंचायत ९६३०२८९ 
३० रायगड खालापूर नगरपंचायत ४०१८३९६ 
३१ रत्नागिरी रत्नागिरी नगरपरिषद ३२८१४९०७ 
३२ रत्नागिरी चिपळूण नगरपरिषद २४६८९४१४ 
३३ रत्नागिरी खेड नगरपरिषद ७३८८८३४ 
३४ रत्नागिरी राजापूर नगरपरिषद ४८४०११७ 
३५ रत्नागिरी दापोली नगरपंचायत ७०७४८४४ 
३६ रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत ६३४७१८० 
३७ रत्नागिरी देवरूख नगरपंचायत ८०२९३०८ 
३८ रत्नागिरी लांजा नगरपंचायत १२१८८४६६ 
३९ रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत २३७२९५९ 
४० सिंधुदूर्ग सावंतवाडी नगरपरिषद १०७३०३०३ 
४१ सिंधुदूर्ग वेंगुर्ला नगरपरिषद ६९९६००६ 
४२ सिंधुदूर्ग मालवण नगरपरिषद ८५१७७९१ 
४३ सिंधुदूर्ग कणकवली नगरपंचायत ७८८००६७ 
४४ सिंधुदूर्ग वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत १७३५८३६ 
४५ सिंधुदूर्ग कसई दोडामार्ग नगरपंचायत ३१११८०९ 
४६ सिंधुदुर्ग कुडाळ नगरपंचायत ७१९८०२४ 
४७ सिंधुदुर्ग देवगड-जामसंडे नगरपंचायत १०२९९१३६ 
४८ नाशिक मालेगांव महानगरपालिका २०१७३२२७८ 
४९ नाशिक मनमाड नगरपरिषद ३६८०३७४३ 
५० नाशिक इगतपूरी नगरपरिषद १६६१०११३ 
५१ नाशिक नांदगांव नगरपरिषद १०२४५९५३ 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 

५२ नाशिक सिन्नर नगरपरिषद ३३५५०३२७ 
५३ नाशिक येवला नगरपरिषद 222383319 
Gy नाशिक त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद ५२२०४१२ 
५५ नाशिक भगूर नगरपरिषद ५१८१३७५ 
५६ नाशिक सटाणा नगरपरिषद १९४५००२५ 
५७ नाशिक निफाड नगरपंचायत ९७३६३८५ 
ष्ट नाशिक कळवण नगरपंचायत ९५९८६६४ 
५९ नाशिक देवळा नगरपंचायत ६८८९२३५ 
६० नाशिक पेठ नगरपंचायत ४३९९७४३ 
६१ नाशिक सुरगणा नगरपंचायत ३०४९२३९ 
६२ नाशिक चांदवड नगरपंचायत १५११६८४० 
६३ नाशिक दिडोरी नगरपंचायत १००८८००० 
६४ अहमदनगर अहमदनगर महानगरपालिका १५२३२३३१५ 
६५ अहमदनगर श्रीरामपूर नगरपरिषद ३८००१६१५ 
६६ अहमदनगर संगमनेर नगरपरिषद २९२८८७१८ 
६७ अहमदनगर कोपरगांव नगरपरिषद २८३०३४४० 
&¢ अहमदनगर राहुरी नगरपरिषद २१६१४५८५ 
६९ अहमदनगर राहाता पिंपळस नगरपरिषद १२१६३५१२ 
७० अहमदनगर श्रीगोदा नगरपरिषद २४१७२०६५ 
७१ अहमदनगर देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद १८५६४४०० 
७२ अहमदनगर पाथर्डी नगरपरिषद १५६६८०५६ 
७३ अहमदनगर नेवासा नगरपरिषद १४०१०१३० 
७४ अहमदनगर शिर्डी नगरपंचायत १६५६११७७ 
७५ अहमदनगर जामखेड नगरपरिषद २४९८९५९१ 
७६ अहमदनगर अकोले नगरपंचायत ९९६८६९१ 
७७ अहमदनगर कर्जत नगरपंचायत १४२०२४६७ 
७८ अहमदनगर पारनेर नगरपंचायत १२७१३४४४ 
७९ अहमदनगर aed नगरपरिषद २३८३१०५६ 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा./ न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
८० नंदुरबार नंदुरबार नगरपरिषद ४९९३३९५६ 
८१ नंदुरबार शहादा नगरपरिषद २५५७३१११ 
हश नंदुरबार तळोदा नगरपरिषद १११५४४०६ 
८३ नंदुरबार नवापूर नगरपरिषद १६०२१५२६ 
८४ नंदुरबार धडगाव वडफाळे नगरपंचायत ६७४११०१ 
८५ धुळे धुळे महानगरपालिका १६०९७८७९२ 
cg धुळे शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषद ३२४९९३०० 
८७ धुळे दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद २३५८२०४१ 
वा धुळे सिंदखेड नगरपंचायत १३२८४४५९ 
८९ धुळे साक्री नगरपंचायत ९९४१६७० 
९० जळगांव जळगांव महानगरपालिका १९८७६७५५१ 
९१ जळगांव भुसावळ नगरपरिषद ७९२०३७८५२ 
९२ जळगांव अमळनेर नगरपरिषद ४१६४२३०६ 
९३ जळगांव चोपडा नगरपरिषद ३०८८२०१२ 
९४ जळगांव चाळीसगांव नगरपरिषद ४२६७७३११ 
९५ जळगांव पाचोरा नगरपरिषद २५२४१७२२ 
९६ जळगांव फेजपूर नगरपरिषद ११५२९५६९ 
९७ जळगांव यावल नगरपरिषद २२२५२२०४ 
९८ जळगांव रावेर नगरपरिषद ११४३८३९० 
९९ जळगांव सावदा नगरपरिषद ८७६००२१ 
१०० जळगांव पारोळा नगरपरिषद पव 68 
१०१ जळगांव धरणगांव नगरपरिषद १५२१५१८६ 
१०२ जळगांव एरंडोल नगरपरिषद १३२४६२३४ 
१०३ जळगांव जामनेर नगरपरिषद २४६७०६२७ 
१०४ जळगांव भडगांव नगरपरिषद २१७३१००६ 
१०५ जळगांव वरणगाव नगरपरिषद १५०२१४१५ 
१०६ जळगांव बोदवड नगरपंचायत १२९३९७१७ 
१०७ पुणे बारामती नगरपरिषद २३००९०९५ 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा./ न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
१०८ पुणे लोणावळा नगरपरिषद २८८१६४७६ 
१०९ पुणे तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद २४५८९७०३ 
११० पुणे दौड नगरपरिषद 29299083 
999 पुणे इंदापूर नगरपरिषद ११२६२७७२ 
११२ पुणे शिरुर नगरपरिषद १६१२९४१६ 
११३ पुणे जेजुरी नगरपरिषद ६८६८१७३ 
११४ पुणे भोर नगरपरिषद ८७१४०३३ 
११५ पुणे सासवड नगरपरिषद १६१०६०८ 
११६ पुणे आळंदी नगरपरिषद १२७१४६३७ 
११७ पुणे जुन्नर नगरपरिषद १०७८७२१० 
q9¢ पुणे राजगुरुनगर नगरपरिषद १२३७९०९३ 
११९ पुणे चाकण नगरपरिषद १९२१५४०३ 
१२० सांगली सांगली-मिरज-कुपवाड २२२९२५६२१ 
महानगरपालिका 
१२१ सांगली इस्लामपूर नगरपरिषद ३३१३२८६० 
१२२ सांगली विटा नगरपरिषद 2922338 
१२३ सांगली आष्टा नगरपरिषद २६३७५५८९ 
१२४ सांगली तासगांव नगरपरिषद २१३९०४२४ 
१२५ सांगली जत नगरपंचायत २३५७०८८७ 
१२६ सांगली कवठे महाकाळ नगरपंचायत १०५११३५९ 
१२७ सांगली खानापूर नगरपंचायत ५८९८१९२ 
१२८ सांगली शिराळा नगरपंचायत ७७४५९७५ 
१२९ सांगली कडेगांव नगरपंचायत ७३८९५३६ 
१३० सांगली पळूस नगरपंचायत १४४७७९२७ 
१३१ सातारा सातारा नगरपरिषद ५०६३०७७० 
१३२ सातारा कराड नगरपरिषद २२५४८५५० 
933 सातारा फलटण नगरपरिषद २३४२०१४१ 
१३४ सातारा रहिमतपूर नगरपरिषद १२४१५६०८ 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा./ न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
१३५ सातारा म्हसवड नगरपरिषद २१६१६६४२ 
936 सातारा वाई नगरपरिषद १५३३२२६७ 
१३७ सातारा पाचगणी नगरपरिषद ७०४८२४६ 
१३८ सातारा महाबळेश्वर नगरपरिषद २४७१८९६४ 
१३९ सातारा मलकापूर नगरपंचायत १४१८३१८८ 
१४० STANT लोणंद नगरपंचायत १०८९८५१८ 
१४१ सातारा कोरेगांव नगरपंचायत ११७१७६६६ 
१४२ सातारा मेढा नगरपंचायत २३४९४७५ 
१४३ सातारा पाटण नगरपंचायत ६४४४२९९ 
१४४ सातारा वडूज नगरपंचायत १०९७५४४३ 
१४५ सातारा खंडाळा नगरपंचायत ५०७३३२६ 
१४६ सातारा दहीवडी नगरपंचायत ११७८४३६९ 
१४७ सोलापूर सोलापूर महानगरपालिका ४१५९२८३६६ 
१४८ सोलापूर बार्शी नगरपरिषद ५३७४४१४९ 
१४९ सोलापूर पंढरपूर नगरपरिषद ४३०६९५४५ 
१५० सोलापूर करमाळा नगरपरिषद १०१९१४९२ 
१५१ सोलापूर सांगोला नगरपरिषद २३२५८३२८ 
१५२ सोलापूर अक्कलकोट नगरपरिषद १७११८०४३ 
१५३ सोलापूर मंगळवेढा नगरपरिषद ९१६२६९३ 
१५४ सोलापूर Fat नगरपरिषद ५३५३५९५ 
१५५ सोलापूर दुधनी नगरपरिषद ४८२९६०७ 
१५६ सोलापूर कुडुवाडी नगरपरिषद १०११८३७३ 
१५७ सोलापूर माळशिरस नगरपंचायत १३८२८५८३ 
१५८ सोलापूर मोहोळ नगरपरिषद १७०३३६६२ 
१५९ सोलापूर माढा नगरपंचायत ६५७११४२ 
१६० कोल्हापूर कोल्हापूर महानगरपालिका २३५२७४३६६ 
१६१ कोल्हापूर इचलकरंजी नगरपरिषद १२२४२१४५३ 
१६२ कोल्हापूर जयसिंगपूर नगरपरिषद २११९१४७७ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 

१६३ कोल्हापूर मलकापूर नगरपरिषद २४५७८५५ 
१६४ कोल्हापूर मुरगूड नगरपरिषद ६४४६७४४ 
१६५ कोल्हापूर वडगांव नगरपरिषद ११८९८५७७ 
१६६ कोल्हापूर गडहिग्लज नगरपरिषद ११६५४७६६ 
१६७ कोल्हापूर कुरुंदवाड नगरपरिषद १२६४५९९७ 
१६८ कोल्हापूर कागल नगरपरिषद २४३०२६९४ 
गेंद कोल्हापूर हूपरी नगरपरिषद १४२०७५७१ 
१७० कोल्हापूर पन्हाळा नगरपरिषद १४९५८०४ 
१७१ औरंगाबाद सिल्लोड नगरपरिषद २८७४८५७९ 
१७२ औरंगाबाद पैठण नगरपरिषद १७७९६१७४ 
१७३ औरंगाबाद वेजापूर नगरपरिषद १८४१७२७० 
१७४ औरंगाबाद गंगापूर नगरपरिषद १४३८५९१७ 
१७५ औरंगाबाद खुल्ताबाद नगरपरिषद ७१७०४२५ 
१७६ औरंगाबाद कन्नड नगरपरिषद १७३९९०७६ 
१७७ औरंगाबाद सोयगाव नगरपंचायत ३५६३७०१ 
१७८ औरंगाबाद फुलंब्री नगरपंचायत ११७३३६०९ 
१७९ परभणी परभणी महानगरपालिका १३४२५८९८३ 
१८० परभणी गंगाखेड नगरपरिषद २१९१३०२७ 
१८१ परभणी सोनपेठ नगरपरिषद ६८७२५९३ 
१८२ परभणी पूर्णा नगरपरिषद १५२७२८११ 
१८३ परभणी मानवत नगरपरिषद १४५१०७४२ 
१८४ परभणी सेळू नगरपरिषद १९९५०२०८ 
१८५ परभणी जिंतूर नगरपरिषद २१६७७११० 
१८६ परभणी पाथरी नगरपरिषद १५३९६९८८ 
१८७ परभणी पालम नगरपंचायत ७२७९३८१ 
१८८ हिंगोली हिंगोली नगरपरिषद ३९५४८०६१ 
१८९ हिंगोली बसमतनगर नगरपरिषद २९९६३०८६ 
१९० हिंगोली कळमनूरी नगरपरिषद ११६४७०३३ 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
१९१ हिंगोली औंढा नागनाथ नगरपंचायत ६९६६४८० 
१९२ हिंगोली सेनगाव नगरपंचायत ४१७२२८८ 
१९३ जालना जालना नगरपरिषद १२८५३८९११ 
१९४ जालना अंबड नगरपरिषद १४५९११८४ 
१९५ जालना भोकरदन नगरपरिषद १०४०८६४३ 
१९६ जालना परतूर नगरपरिषद १६११२८८९ 
१९७ जालना बदनापूर नगरपंचायत ६१०६९०० 
१९८ जालना घनसांवगी नगरपंचायत ६४१६१७० 
१९९ जालना मंठा नगरपंचायत १०४८९४४० 
२०० जालना जाफराबाद नगरपंचायत ७६९६३७२ 
२०१ नांदेड नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका २३४६२४०८१ 
२०२ नांदेड बिलोली नगरपरिषद ८७४७७९४ 
२०३ नांदेड उमरी नगरपरिषद ६०२५२६२ 
२०४ नांदेड मुदखेड नगरपरिषद १२१०६८०७ 
२०५ नांदेड कंधार नगरपरिषद ११७०८४१७ 
२०६ नांदेड हदगाव नगरपरिषद ११६५२४४३ 
२०७ नांदेड धर्माबाद नगरपरिषद १५५९७७८१ 
२०८ नांदेड देगळूर नगरपरिषद. २३४४६२७४ 
२०९ नांदेड कुंडलवाडी नगरपरिषद ६२५१७८६ 
२१० नांदेड मुखेड नगरपरिषद १५७८०२१२ 
२११ नांदेड किनवट नगरपरिषद १३५५०५०३ 
२१२ नांदेड लोहा नगरपरिषद १३५१४२९१ 
२१३ नांदेड भोकर नगरपरिषद १६१९५७०७ 
२१४ नांदेड माहूर नगरपंचायत ७१२२३०२ 
२१५ नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत 93228899 
२१६ नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत १२९०९३४० 
२१७ नांदेड नायगाव नगरपंचायत ९५३९८४० 
२१८ लातूर लातूर महानगरपालिका १६०६५१८२२१ 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
२१९ लातूर उदगीर नगरपरिषद ४३४५७५९४ 
२२० लातूर अहमदपूर नगरपरिषद २०५१५५५४ 
२२१ लातूर निलंगा नगरपरिषद १७१४३९९४ 
२२२ लातूर औसा नगरपरिषद १५६३२६८० 
२२३ लातूर चाकूर नगरपंचायत ११३०६१३९ 
२२४ लातूर जळकोट नगरपंचायत ६५२०२२५ 
२२५ लातूर देवणी नगरपंचायत १०१८४६७२ 
२२६ लातूर शिरुर अनंतपाळ नगरपंचायत ९१९८४९४ 
२२७ लातूर रेणापूर नगरपंचायत १४४३०२०७ 
२२८ उस्मानाबाद उस्मानाबाद नगरपरिषद ५८५५२५०७ 
२२९ उस्मानाबाद तुळजापूर नगरपरिषद १४५७२११९ 
२३० उस्मानाबाद उमरगा नगरपरिषद १५०५४७२६ 
२३१ उस्मानाबाद भूम नगरपरिषद 6240263 
232 उस्मानाबाद परांडा नगरपरिषद ८३३१५१० 
२३३ उस्मानाबाद मुरुम नगरपरिषद ८०४६२२२ 
२३४ उस्मानाबाद नळदुर्ग नगरपरिषद ९१०३३२४ 
२३५ उस्मानाबाद कळंब नगरपरिषद ११०२४०८९ 
२३६ उस्मानाबाद लोहारा नगरपंचायत ५९०३३६६ 
२३७ उस्मानाबाद वाशी नगरपंचायत १५६५२३३८ 
२३८ बीड बीड नगरपरिषद ६१५८००६० 
२३९ बीड अंबेजोगाई नगरपरिषद ३१८४४६३३ 
२४० बीड परळी वैजनाथ नगरपरिषद ३८५३९४२२ 
२४१ बीड माजलगांव नगरपरिषद २१०१३७४० 
२४२ बीड गेवराई नगरपरिषद १४४०५५४३ 
२४३ बीड धारुर नगरपरिषद ९०७१०४७ 
२४४ बीड केज नगरपंचायत १८१२०६४८ 
२४५ बीड वडवणी नगरपंचायत ८१८१७१८ 
२४६ बीड आष्टी नगरपंचायत ११७९५८४८ 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
२४७ बीड पाटोदा नगरपंचायत १५२११६९० 
२४८ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत ३२५३९४४ 
२४९ बुलढाणा बुलढाणा नगरपरिषद २९२४०७५५ 
२५० बुलढाणा खामगांव नगरपरिषद ४०५९९८६१ 
२५१ बुलढाणा मलकापूर नगरपरिषद २८६०४४२६ 
२५२ बुलढाणा arid नगरपरिषद २५३७२२५९ 
२५३ बुलढाणा जळगांव जामोद नगरपरिषद १२१००५७५ 
२५४ बुलढाणा मेहकर नगरपरिषद १९५१४४४९ 
२५५ बुलढाणा नांदुरा नगरपरिषद २०५७४३७६ 
२५६ बुलढाणा चिखली नगरपरिषद २४९१११७८ 
२५७ बुलढाणा देऊळगांव राजा नगरपरिषद १३७४९२०४ 
२५८ बुलढाणा लोणार नगरपरिषद ९७४०९२४ 
२५९ बुलढाणा सिदखेडराजा नगरपरिषद १२००२०४४ 
२६० बुलढाणा मोताळा नगरपंचायत ५६३५६४२ 
२६१ बुलढाणा संग्रामपूर नगरपंचायत ३६१६९५० 
२६२ अमरावती अमरावती महानगरपालिका २८२८५९७२० 
२६३ अमरावती अचलपूर नगरपरिषद ४८४९०९८४ 
२६४ अमरावती अंजनगांव सुर्जी नगरपरिषद २३६८५५१० 
२६५ अमरावती वरुड नगरपरिषद २३९५८९४९ 
२६६ अमरावती मोर्शी नगरपरिषद १७७१९२५५ 
२६७ अमरावती दर्यापूर नगरपरिषद १५५८०३४२ 
२६८ अमरावती चांदूररेल्वे नगरपरिषद ८४८९१२२ 
२६९ अमरावती चांदुरबाजार नगरपरिषद ७९९५७२८ 
२७० अमरावती धामणगांव नगरपरिषद ९११०७०८ 
२७१ अमरावती ]ोंदूरजना नगरपरिषद ११५२०४६२ 
२७२ अमरावती चिखलदरा नगरपरिषद २६४७९५५ 
२७३ अमरावती तिवसा नगरपंचायत १४२७४७५५ 
२७४ अमरावती धारणी नगरपंचायत ७६५५८३९ 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 

२७५ अमरावती भातकुली नगरपंचायत ७३३२६५९ 
२७६ अमरावती नांदगाव खंडेइवर १००९२८४१ 
२७७ यवतमाळ यवतमाळ नगरपरिषद ११३४१५८६३ 
२७८ यवतमाळ दारव्हा नगरपरिषद १०९१७२६७ 
२७९ यवतमाळ घाटंजी नगरपरिषद १०२१८४०९ 
२८० यवतमाळ दिग्रस नगरपरिषद १२९२९५८०९६ 
२८१ यवतमाळ पुसद नगरपरिषद ३११२२७९८ 
२८२ यवतमाळ उमरखेड नगरपरिषद २३४३८०६८ 
२८३ यवतमाळ पांढरकवडा नगरपरिषद १३३४७०४४ 
२८४ यवतमाळ वणी नगरपरिषद २५४५०१६१ 
२८५ यवतमाळ नेर-नवाबपूर नगरपरिषद १५३५२०९४ 
२८६ यवतमाळ आर्णी नगरपरिषद १६५६९५७७ 
२८७ यवतमाळ मारेगाव नगरपंचायत ४८५५४२१ 
2006 यवतमाळ महागाव नगरपंचायत ४४९४९६९ 
२८९ यवतमाळ कळंब नगरपंचायत १०६९२३६७ 
२९० यवतमाळ झरी जामणी नगरपंचायत 98203§2 
229 यवतमाळ राळेगाव नगरपंचायत ८८५३०४९ 
२९२ यवतमाळ बाभुळगाव नगरपंचायत ३०३०६८७ 
२९३ वाशिम कारंजा नगरपरिषद २९७८९०७१ 
२९४ वाशिम मंगळूरपीर नगरपरिषद १३३४६२८५ 
२९५ वाशिम रिसोड नगरपरिषद १५९८०३४३ 
२९६ वाशिम वाशिम नगरपरिषद. ३८६४२९२९ 
२९७ वाशिम मालेगाव नगरपंचायत १०७४५२८९ 
२९८ वाशिम मानोरा नगरपंचायत ५०९४३१६ 
२९९ अकोला अकोला महानगरपालिका १७८६५१४१० 
३०० अकोला तेल्हारा नगरपरिषद ८७९७३६२ 
३०१ अकोला आकोट नगरपरिषद ४००८८९१६ 
३०२ अकोला बाळापूर नगरपरिषद १९१०७१७३ 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा./ न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 

३०३ अकोला पातूर नगरपरिषद ९३८२३२८ 
३०४ अकोला मुतिजापूर नगरपरिषद १७३४०१४६ 
३०५ नागपूर कामठी नगरपरिषद ३६३४६७८० 
३०६ नागपूर उमरेड नगरपरिषद २३२६९४५७ 
३०७ नागपूर रामटेक नगरपरिषद ९६६६१५८ 
३०८ नागपूर खापा नगरपरिषद ६४५२३६६ 
३०९ नागपूर कळमेश्वर नगरपरिषद १००१३०२२ 
३१० नागपूर मोवाड नगरपरिषद ४४९८६३३ 
३११ नागपूर सावनेर नगरपरिषद १३८२५२६९ 
३१२ नागपूर काटोल नगरपरिषद २०४५०२०३ 
३१३ नागपूर नरखेड नगरपरिषद ९२३४०४१ 
३१४ नागपूर मोहपा नगरपरिषद ३०८१६७४ 
३१५ नागपूर कन्हान नगरपरिषद १२२१८१३८ 
336 नागपुर मौदा नगरपंचायत ६१९९८६२ 
३१७ नागपूर महादुला नगरपंचायत ९३१६४५० 
३१८ नागपूर वाडी नगरपरिषद २२९४७८०० 
३१९ नागपूर कुही नगरपंचायत ५३७७१४८ 
३२० नागपूर हिंगणा नगरपंचायत ४१४४६७४ 
२२१ नागपूर भिवापूर नगरपंचायत ५६६२२२६ 
322 भंडारा भंडारा नगरपरिषद ४००९३३०४ 
३२३ भंडारा तुमसर नगरपरिषद १९४७३३५४ 
३२४ भंडारा पवनी नगरपरिषद १०५३७३०२ 
३२५ भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत ५६७५४१८ 
३२६ भंडारा मोहाडी नगरपंचायत ५४९५४०४ 
३२७ भंडारा साकोली नगरपंचायत ७१६९५४१ 
३२८ भंडारा ळाखणी नगरपंचायत ६३५६९२७ 
३२९ गोंदिया गोंदिया नगरपरिषद 49949020 
330 गोंदिया तिरोडा नगरपरिषद १२४५०००१ 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
३३१ गोंदिया देवरी नगरपंचायत ७८६६०८२ 
३३२ गोंदिया सालेकसा नगरपंचायत ४०१२२७१ 
३३३ गोंदिया सडक अर्जुनी नगरपंचायत २९२१२४२ 
३३४ गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत ४९०९७०९ 
३३५ गोंदिया अजुंनी नगरपंचायत ४५६०२३१ 
३३६ वर्धा वर्धा नगरपरिषद ४५४५०१४१ 
३३७ वर्धा आवी नगरपरिषद १८५५१३५८ 
३३८ वर्धा हिंगणघाट नगरपरिषद ४३६६०७४४ 
३३९ वर्धा पुलगांव नगरपरिषद १४३३९४४७ 
३४० वर्धा देवळी नगरपरिषद. ८१३८३७० 
३४१ वर्धा सिंदी नगरपरिषद ६२३४०२६ 
३४२ वर्धा सेळू नगरपंचायत ५७८४९५१ 
३४३ वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत ३२४३६४९ 
३४४ वर्धा आष्टी नगरपंचायत ४८८३०२५ 
३४५ वर्धा कारंजा नगरपंचायत ५४९०४८७ 
३४६ चंद्रपूर चंद्रपुर महानगरपालिका १३९५३९१२४ 
३४७ चंद्रपूर बल्लारपूर नगरपरिषद ३९०६३०७८ 
३४८ चंद्रपूर वरोरा नगरपरिषद २१३७९३०९ 
३४९ चंद्रपूर भद्रावती नगरपरिषद २९७३५०४० 
३५० चंद्रपूर मुल नगरपरिषद १३५५५८३६ 
३५१ चंद्रपूर ब्रम्हपूरी नगरपरिषद १७७५३१३४ 
३५२ चंद्रपूर राजूरा नगरपरिषद १२६१८८५४ 
३५३ चंद्रपूर गडचांदुर नगरपरिषद १३२९३४७४ 
३५४ चंद्रपूर चिमूर नगरपरिषद १७५५५६९३ 
३५५ चंद्रपूर नागभीड नगरपरिषद १७५२६८५९ 
३५६ चंद्रपूर जिवती नगरपंचायत ३१०४१९० 
३५७ चंद्रपूर सावली नगरपंचायत ६१८५९४२ 
३५८ चंद्रपूर कोरपना नगरपंचायत २१९८२५५ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र. ४८/ नवि-४ दिनांक २६ मार्च,२०१८ 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी 
(पूर्णांकात रुपये) 
३५९ चंद्रपूर गोंडपिपरी नगरपंचायत ३५०१४६४ 
३६० चंद्रपूर पोभूर्णा नगरपंचायत ४४९४६३३ 
३६१ चंद्रपूर शिदेवाही नगरपंचायत ७०४६१८९ 
३६२ गडचिरोली गडचिरोली नगरपरिषद २६२०१७३२ 
३६३ गडचिरोली देसाईगंज नगरपरिषद १५३९६७३० 
३६४ गडचिरोली कोरची नगरपंचायत २१०६९८० 
३६५ गडचिरोली भामरागड नगरपंचायत ९७६१४७४ 
३६६ गडचिरोली धानोरा नगरपंचायत ४७५१४३५ 
३६७ गडचिरोली सिरोंचा नगरपंचायत ५७८५६४१ 
उदर गडचिरोली कुरखेडा नगरपंचायत ३७१५६५५ 
३६९ गडचिरोली अहेरी नगरपंचायत ९३८५७३८ 
३७० गडचिरोली एटापल्ली नगरपंचायत ८९२०५६१ 
३७१ गडचिरोली चामोर्शी नगरपंचायत ११३३५८१४ 
३७२ गडचिरोली मुलचेरा नगरपंचायत १३३८०८५ 
एकूण ९५२९१५०००० 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


